अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत 
सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 
कार्यपद्धती बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- शिष्यव-२०२१/ प्र.क्र.९०/का-१२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आदिशि-१२०४/प्र.क्र.९/का-१२, दिनांक ०९.०८.२००४ 
२) जनजाती मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक ०१.०७.२०१० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना 
३) जनजाती मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक २१.०६.२०११ व दिनांक २३.०५.२०१३ 
रोजीची पत्रे 
४ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आविवि-२०१७/प्र.क्र.४०/का-१२, दिनांक १९.०८.२०१७ 
५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवृ-२०२१/प्र.क्र.९०/का-१२, दिनांक १७.०१.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना संदर्भाधिन क्र.५ च्या शासन 
निर्णय दिनांक १७.०१.२०२२ अन्वये शिष्यवृत्ती वितरीत करण्याची कार्यपध्दती विशद केलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील मुदा क्र. २(१३) नुसार विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील खंड कमाल ५ वर्ष असावा अशी तरतूद 
ठेवलेली आहे. संदर्भाधिन क्र. २ च्या जनजाती मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक ०१.०७.२०१० रोजीच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अशा प्रकारची तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही. दिनांक १७.०१.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील मुद्दा क्र. २(१३) मधील तरतूदीमुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील ५ वर्षापेक्षा अधिक खंड असलेल्या अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित रहावे लागत आहे. ही बाब विचारात 
घेता दिनांक १७.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. २(१३) मधील तरतूद वगळण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दिनांक १७.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार 
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी fara केलेल्या कार्यपध्दतीतील मुद्दा क्र. २(१३) वगळण्यात येत असून 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील खंड ५ वर्षापेक्षा अधिक असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही विद्यार्थ्यांना 
भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 

प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२६१४४५२३२४२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार वा नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
LALITKUMAR oer 
2 $425ca1d67a75cd7607faeae62a4e9bad488155 
di \tra, 
RANGNATH DHAYGUDE : 
1 
Di 


(ललितकुमार धायगुडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः शिष्यवृ-२०२१/ प्र.क्र.९०/का-१२ 


3) मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) प्रधान सचिव, कृषि, wa, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) प्रधान सचिव, इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 
१८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
१९) आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक २१) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
२२) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती 
23) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२४) संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व वि.मा.प्र. संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२५) संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
२८) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
३०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
39) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३२) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची कार्यालये 
३३) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३४ निवडनस्ती (का-१२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


